सन २०२३ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची 
जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जपुती-२०२२/प्र.क्र.१२०/कार्या.२९, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १८ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक क्रमांक : जपुती-२०२२/प्र.क्र.२४३/कार्या-२९,दि.०२.०१.२०२३ 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक : जपुती-२०२२/प्र.क्र.१२०/कार्या.२९,दि.१०.०१.२०२३ 


परिपत्रक:- 


सन २०२३ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिनांचे कार्यक्रम सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टानुसार मंत्रालयात व सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात साजरे करण्यात यावेत. 


२. परिशिष्टात दर्शविलेले कार्यक्रम सार्वजनिक सुट्टी, साप्ताहिक सुट्टी (हनिवार व रविवार) आणि स्थानिक 
सुट्टीच्या दिवशी येत असतील आणि या संदर्भात केंद्र शासनाने कार्यक्रमात बदल सुचविल्यास त्याप्रमाणे साजरे 
करण्यात यावेत, अन्यथा ते कार्यक्रम त्याच दिवशी साजरे करण्यात यावेत. 


३. विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्हयातील सर्व शासकीय / निमशासकीय 
कार्यालयात सदर कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमित करुन त्यांच्या 
अंमलबजावणीबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. 

४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०११८१७००५५७२०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, JANA JIVA VALVI 


(ज. जि. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

४. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अ.मु.स.(प्र.सु.,र.व का.),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

७. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

९. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने 

१०.सह सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (प्रशा-४), यांना माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीकरीता. 
११.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिध्दी देण्यासाठी ) 
१२.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१४.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१५.आयुक्‍्त, सर्व महानगरपालिका 

१६.निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली 

१७.निवड नस्ती (कार्यासन-२९). 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.जपुति-२०२२/प्र.क्र.१२०/कार्या-२९, दि. १८.०१.२०२३ चे परिशिष्ट 
सन २०२३ मध्ये मंत्रालय,शासकीय /निमशासकीय कार्यालयात साजरे करावयाच्या जयंती /राष्ट्रीय दिन कार्यक्रमांची यादी 


अ.क्र जयंती/राष्ट्रीय दिन इंग्रजी महिना व दिवस वार भारतीय महिना व दिवस कार्यक्रमाचे स्वरुप 


Pap eC आजची वड मी ढ 
as परत्मस gee oT, 
प्रतिमेस re अथण करणे 
प्रतिमेस gree अण करणे 
प्रतिमेस re अचण करणे 
५ प्रतिमेस re अण करणे 


संत रविदास महाराज जयंती ०५ फेब्रुवारी,२०२३ रविवार । १६माघ, शके १९४४ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
माघ शुद्ध पौर्णिमा या तिथीनुसार) 


RA Gee अपण करण 
० प्रतिमेस gre अण करणे 
प्रतिमेस re अचण करणे 
Pe प्रतिमेस gre अण करणे 
प्रतिमेस re अर्यण करणे 


शाहीद दिन २३ मार्च, २०२३ गुरुवार | २ चेत्र, शके १९४५ शहीद भगतसिग,राजगुरु व 
सुखदेव यांच्या प्रतिमेस 
पुष्पहार अर्पण करणे 


महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती ११ एप्रिल, २०२३ २१ AA, शके १९४५ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
फजल, २०२३ रुसेत्र के ९४० [प्रतिमेस पुजलर अवग करणे 


१५ | महात्मा बसवेश्वर जयंती (वैशाख शुद्ध | २२ एप्रिल, २०२३ शनिवार | ०२ वैशाख, शके १९४५ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
तृतीया (अक्षय तृतीया ) तिथीनुसार) 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जयंती । ३० एप्रिल, २०२३ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 


१७ | छत्रपती संभाजी महाराज जयंती १४ मे,२०२३ रविवार | २४ वेशाख, शके १९४५ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 


१८ | दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस | २१मे, २०२३ रविवार | ३१ वैशाख, शके १९४५ |। दहशतवाद व हिसाचार विरोधी 
महाराणा प्रतापसिह जयंती २२ मे, २०२३ सोमवार | ०१ ज्येष्ठ, हाके १९४५ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
ह Soi ball eal 


स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती २८ मे, २०२३ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 


स प्रतिमेस gre अण करणे 
प्रतिमेस re अथण करणे 
प्रतिमेस gre अण करणे 
प्रतिमेस re अथण करणे 
प्रतिमेस TEN अचण करणे 
प्रतिमेस gre अण करण 
रू सद्वावना दिवसाची शपथ घेण 
प्रतिमेस gre अण करणे. 


केशव सीताराम ठाकरे उर्फ १७ सप्टेंबर,२०२३ रविवार | २६ भाद्रपद,शके १९४५ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
प्रबोधनकार ठाकरे जयंती 


पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय जयंती- | २५ सप्टेंबर, २०२३ सोमवार | ०३ आश्विन, शके १९४५ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
अंत्योदय दिवस 


महात्मा गांधी जयंती 2 ऑक्टोबर,२०२३ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 


झर र आक्टोबर, २०२३ प्रतिमेस yee अवग करणे 
डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम जयंती | १५ ऑक्टोबर,२०२३ २३ आश्विन, हाके १९४५ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 


Fels वाल्मिको जयंती २८ ऑक्टोबर,२०२३ शनिवार | of कातिक, शके १९४५ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
आश्विन पौर्णिमा या तिथीनुसार 


३५ | इंदिरा गांधी पुण्यतिथी व ३१ ऑक्टोबर, २०२३ | मंगळवार | ९ कातिक, शके १९४५ । प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
राष्ट्रीय संकल्प दिवस 


अ.क्र जयंती/राष्ट्रीय दिन इंग्रजी महिना व दिवस | वार भारतीय महिना व दिवस कार्यक्रमाचे स्वरुप 
३६ | वल्लभभाई पटेल जयंती व ३१ ऑक्टोबर,२०२३ 
राष्ट्रीय एकता दिवस 


मंगळवार | ९ कातिक, शके १९४५ ।प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे व 
राष्ट्रीय एकता दिवसाची शपथ 
घेणे 


पंडीत नेहरु जयंती १४ नोव्हेंबर, २०२३ मंगळवार | २३ कातिक, Ah १९४५ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 


३८ १५ नोव्हेंबर, २०२३ २४ कालिक, We १९४५ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 


३९ | इंदिरा गांधी जयंती व राष्ट्रीय १९ नोव्हेंबर, २०२३ रविवार | २८ कातिक, शके १९४५ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे व 
एकात्मता दिन राष्ट्रीय एकात्मता दिवसाची 
शपथ घेणे 
संविधान दिवस २६ नोव्हेंबर, २०२३ रविवार | ०५मार्गशिषं, शके, १९४५ | भारतीय संविधानाच्या 
उद्देशिकेचे सामुहिक वाचन 
करणे 


संत संताजी जगनाडे महाराज जयंती | ८ डिसेंबर,२०२३ १७ मार्गशिर्ष, हाके १९४५ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 


अटल विहारी वाजपेयी जगती प्रतिमेस पुणहार अर्पण करणे 


वीर बाल दिवस २६ डिसेंबर,२०२३ मंगळवार | ०५ पौष, शके १९४५ याबाबतच्या सूचना यथावक 
कळविण्यात येतील 
४४ | डॉ.भाऊसाहेब उर्फ पंजाबराव देशमुख | २७ डिसेंबर,२०२३ ०६ पौष, शके १९४५ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 
जयंती 


१* शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.जपुती-२२०८/१३३८/प्र.क.१०९/०८/२९, दि.२४.११.२००८ मधील सूचनांनुसार विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुखांनी कार्यवाही करावी. 


KKKKKKKKKKKK 


